कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना 
कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत.. 
दिवंगत डी.टी.घाडगे, महसूल सहाय्यक 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.अनुदान-२०२१/प्र.क्र.१७०/ई-७ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० 
व दि.१४.१०.२०२० 
२) जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचे क्र: २०२१ /मशा/कार्या-४/नेआ/जिनिक/प्र.क्र.५८/ 
आरआर-१२४५, दि.१०.६.२०२१ 
शासन ज्ञापन :- 


संदर्भाकित क्रमांक १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.२९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड-१९ संबंधित 
कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड-१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणार्‍या कर्मचार्‍यांना विमा कवच/सानुग्रह 
सहाय्य लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील तहसिल कार्यालय मंगळवेढा यांच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेले कर्मचारी कै.डी.टी.घाडगे, महसूल सहायक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार पाडतांना 
कोरोना विषाणू संसर्गाने दि.१५.०५.२०२१ रोजी मृत्यू झाला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी कै.डी.टी.घाडगे, महसूल सहायक यांच्या कुटूंबियांना शासन निर्णय, 
वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दि.२९.०५.२०२० अनुसार रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केला 
आहे. 

४. उक्त महसूल सहायक हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने “प्रतिबंध" करण्याचे 
कर्तव्य बजावत होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर होते असे, 
जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी प्रमाणित केले आहे. 


५. तसेच, कै.डी.टी.घाडगे, महसूल सहायक यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित आहे, 

असे संबंधित सरकारी/महानगरपालिका/1.0.१५.9 प्राधिकृत खाजगी रुग्णालय/प्रयोगशाळा यांच्या अहवालात 

नमूद करण्यात आले आहे. 

६. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखाळील तहसिल कार्यालय मंगळवेढा यांच्या 

आस्थापनेवर कार्यरत कर्मचारी कै.डी.टी.घाडगे यांच्या कुटूंबियांना रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) 

इतकी रक्कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
“मागणी क्र.सी-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, ०९३-जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना, 

(०१) (03) विभागीय आयुक्त, पुणे (अनिवार्य) २०५३ ००६४ या लेखाशिर्षाखालील १३-कार्यालयीन खर्च” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनुदान-२०२१/प्र.क्र.१७०/ई-७ 


८. सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१११२४१३१०३९९८१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SANJAY BANKAR 22 2s 


Digitally signed by SANJAY BANKAR 
NMENT 


07६98, 
058400६5६942६73008357 


(संजय बनकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 
१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) तहसिलदार, मंगळवेढा, जिल्हा सोलापूर. 
१२) दिवंगत डी.टी.घाडगे, यांचे कुटूंबिय (जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांचेमार्फत) 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन ई-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


